RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २८, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


सोमवार , एप्रिल २७, २०१५ / वैशाख ७, शके १९ ३७ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ एप्रिल २०१५ 
( संदर्भ . - कलम -१ चे उपकलम -३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 
( संदर्भ . — नियम १ चा उपनियम -२ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१४ / (१८८/१४ )/ लाक्षेवि ( कामे).— महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उपकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३ ), ( ४ ), (५ ) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करीत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात 
समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील. 


( १ ) 


भाग चार- ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७ /माघ १३-१९ , शके १९ ३८ 


- 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


ज्या तारखेपासून 


शेरा 


कलमे 


लागू होईल 


ती तारीख 
( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


सर्व 


३० एप्रिल २०१५ 


१ धामापूर लघु पाटबंधारे प्रकल्प 

ता . मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग 


धामापूर लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , date 27th April 2015 


NOTIFICATION - 1 


See - Section 1( 3 ) of the Act ] 


[See - Rule – 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 


No. CDA.1014 /( 188/14 )/CAD (Works ).- In exercise of the powers conferred by Sec. 1( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby, notifies Areas, Irrigation Projects , 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), (3 ), (4 ), (5 ) & (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under Sec. 7 , no water 
shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land 
and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the 
holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Applicable Area 


Remarks 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of 
Irrigation Project 

( 2 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


1 


All 


30th April 2015 


Dhamapur Minor 
Irrigation Project 
Tal. Malvan , 
Dist. Sindhudurg 


Entire Command 
Area of Dhamapur 
Minor Irrigation 
Project 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७ /माघ १३-१९ , शके १९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ एप्रिल २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 

[ संदर्भ. — नियम क्र . १ ( ३) ] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्र.सीडीए.-१०१४/( १८८/१४)/ लाक्षेवि ( कामे ). -महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विर्निदीष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ 
अंतर्गत अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१. धामापूर लघु पाटबंधारे 

प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


कार्यकारी अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे 
विभाग ( दक्षिण ), रत्नागिरी . 


कलम -६ ( १ ), ९( २ ), ९ ( ४ ), ९ ( ६ ), ९ ( ९ ) , १०( १ ), १२ ( २ ) , 
१२( ६ ), १२ (९ ) , १३( १ ), १३( ३ ), १५ ( ४ ), १५ ( ६ ), १५ ( ९ ), 
१६( १), १६ ( ४) , १८ ( २), १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), १८ (९ ),१९ ( २ ), 
२१ ( १), २२, २३( १), २६ (१ ), ४१, ४२ (१ ), ६८ (१ ), ४४ , 
४५ , ४७( २ ) व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य . नियम -३ . 


कलम-६( ५ ), ४२( २ ) 


अधीक्षक अभियंता, कोकण 
पाटबंधारे मंडळ , 
कुवारबांव , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


4 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 27th April 2015 


NOTIFICATION - 2 


[ See . — Act Setion 1 ( 3 ) 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA , 1014 /( 188/14 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act Section 2 (f). 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act 2005 . 


Canal Officers 


Sr. 
No. 


Project and 
Command Area 


Sections of MMISF ACT, 2005 

of which powers are 
given to canal officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 Entire Command Area of Executive 

Dhamapur Minor Irrigation Engineer , 
Project . 

Ratnagiri 
Irrigation 
Division ( South ) , 
Ratnagiri. 
Superintending 
Engineer , Kokan , 
Irrigation Circle 
Kuvarbao , 
Ratnagiri. 


Section 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1 ), 
12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1) , 13 ( 3 ), 15 (4 ), 
15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1 ), 16 (4 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 
18 (6 ), 18 (9 ), 19 ( 2 ), 21( 1 ) 22 , 23 ( 1 ), 26 ( 1), 
41, 42 ( 1 ), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48 ,MMISF 
Rule section 3 . 


Section 6 (5 ) , 42( 2 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७ /माघ १३-१९ , शके १९ ३८ 


८६ 


मंगळवार , एप्रिल २८ , २०१५ / वैशाख ८ , शके १ ९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ एप्रिल २०१५ 


अधिसूचना 


~ 


क्रमांक ग्रापंनि-२०१४ / प्र.क्र .२०३ / पं.रा- २. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक ग्रापंनि -२०१४ / प्र.क्र .२०३/ पं.रा -२ 
दिनांक २५ मार्च, २०१५ याव्दारे , राज्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी, अहमदनगर व वर्धा या जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येच्या संख्येत वास्तविक तफावत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले 


आहे ; 


~ 


आणि ज्याअर्थी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात उक्त दोन जिल्ह्यांचे सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करणे आवश्यक आहे ; 
त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सरपंच व उपसरपंच ) निवडणूक नियम, १९ ६४ मधील नियम २- अ च्या पोट-नियम (१ ) व ( २ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याव्दारे उक्त अधिसुचनेमध्ये पुढे विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सुधारणा करुन , 

( अ ) सोबत जोडलेल्या अनुसूची-१ मध्ये दर्शविल्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला ( अनु . 

अनु . जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यातील महिलांसह ) यांच्यासाठी, राज्यातील ग्रामपंचायती (केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या 
अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या ग्रामपंचायती वगळून ) मधील सरपंचाची पदे विनिर्दिष्ट करीत आहे ; आणि 

( ब ) अशा प्रकारे आरक्षित करण्यात आलेल्या सरपंच पदाचे सोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे उक्त दोन जिल्हयांच्या 
संदर्भात जिल्हानिहाय वाटप करीत आहे : 

अनुसूची -१ 


जाती , 


अ.क्र . 


सरपंच पदासाठी आरक्षित करण्यात आलेले प्रवर्ग 

( २ ) 


आरक्षित सरपंच पदाची संख्या 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


२ 


अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जमाती 
नागरिकांचा मागास वर्गाचा प्रवर्ग(विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) 
सर्वसाधारण ( सर्व प्रवर्गातील महिलांसह ) 


३ 


३३६ ९ पदे ( पैकी १६ ९ १ महिलांकरीता ) 
१९ ४० पदे ( पैकी ९ ७ ९ महिलांकरीता ) 
६७७८ पदे ( पैकी ३३ ९ ८ महिलांकरीता) 
१३०११ पदे ( पैकी ६५१३ महिलांकरीता ) 
२५०९ ८ पैकी १२५८१ ( महिलांकरीता ) 


एकूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


७ 


अनुसुची क्रमांक २ 


अ . क्र . जिल्हा 


खुला प्रवर्ग 


बिगर 
अनुसूचित 

क्षेत्रातील 
ग्रामपंचायतीची 

संख्या 


अनुसूचित जाती 

आरक्षित 
सरपंचाची पदे 


अनूसूचित 

जमातीसाठी 
आरक्षित सरपंचाची पदे 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी आरक्षित 

सरपंचाची पदे 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


अनुसूचित जाती व 
अ . जा . महिला 


अनुसूचित जमाती 
व अ . ज . महिला 


नागरिकांचा मागास 

प्रवर्गासाठी व 


सर्वसाधारण व 
सर्वसाधारण महिला 


ना . मा . प्र महिला 


१० 


१२३ ९ 


७७ 


७७ 


४८ 


४ ९ 


१६७ 


१६८ 


३२६ 


३२७ 


अहमदनगर 
वर्धा 


३० 


५१४ 


my 


३७ 


३५ 


३५ 


६ ९ 


७० 


११६ 


११६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


जी . डी . भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 

Mumbai 400 001, dated 28th April 2015 . 


NOTIFICATION 


No.GPN - 2014 /C.R.203 /PR - 2.- Whereas, by Government Notification Rural Development 
Department No.GPN - 2014 /C.R.203/PR - 2 , Dated 25.3.2015 Government of Maharashtra has 
specifies the number of offices of Sarpanchas to the Districts in the State ; 


And whereas, it is observed that the population of Ahmadnagar and Wardha is factually 
different; 


And whereas , it is expedient to specify that the number of offices of Sarpanchas on the 
population basis of these two Districts . 


Now therefore, In pursuance of the powers conferred by sub -rule ( 1) and (2 ) of rule 2A of the 
Maharashtra Village Panchayats (Sarpanch and Upa -Sarpanch ) Election Rule , 1964 the 
Government of Maharashtra , hereby amend the said the notification , 


( a ) specifies the number of offices of Sarpanchas in the Village Panchayats in the State 
( excluding the Scheduled Areas declared by the Government of India ) for the Scheduled Castes , 
the Scheduled Tribes , the category of Backward Class of citizens and women ( including the 
women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the category of Backward 
Class of Citizens) as shown in Schedule - I appended hereto ; and 

(6 ) allots the offices of Sarpanchas so reserved to the Ahmadnagar and Wardha Districts 
as shown in Schedule- II appended hereto : 


Schedule - I 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Category of Persons for whom offices 
of the Sarpanchas are reserved 

( 2 ) 


Number of offices of 
Sarpanchas reserved 

( 3 ) 


1 


Scheduled Castes 


3369 (out of which 1691 for Women ) 


2 


Scheduled Tribes 


1940 (out of which 979 for Women ) 


3 


6778 (out of which 3398 for Women ) 


Backward Class of Citizens 
(including Vimukta Jatis and 
Nomadic Tribes ) 


4 


Open Category 


13011 (out of which 6513 for Women ) 


Total ... 


25098 out of which 12581 (Women ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


o 


Schedule - Il 


Sr. 


Open Category 


Name of 
District 


No. 


Number 

Village 
Panchayats 
from Non 
Scheduled 


Officers of 
Sarpanchas 
reserved 

for the 
Scheduled 


Officers of 
Sarpanchas 

reserved 


Officers of 
Sarpanchas 
reserved 

for the 
Backward 
class of Citizens 


for the 
Scheduled 


Areas 


Castes 


Tribes 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


S.C. General 


S. T. General 


General Women 


and 


and 
S.T. Women 


B.C.C. General 

and 
B.C.C Women 


S.C. Women 


1 Ahmadnagar 


1239 


77 


77 


48 


49 


167 


168 


326 


327 


2 


Wardha 


514 


36 


37 


35 


35 


69 


70 


116 


116 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७ /माघ १३-१९ , शके १९ ३८ 


८७ 


गुरुवार , एप्रिल ३०, २०१५ / वैशाख १० , शके १ ९ ३७ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० एप्रिल २०१५. 


अधिसूचना 
क्रमांक रेशीम १३२००० / प्र. क्र . ४ / रेशीम कक्ष. - रेशीम संचालनालयातील गट - अ व गट ब मधील राजपत्रित पदांचे सेवाप्रवेश नियम शासन 
अधिसूचना क्र . रेशीम. १३२००० / प्र. क्र . ४ / रेशीम कक्ष, दिनांक १२ एप्रिल २०१० अन्वये विहित करण्यात आले आहेत. या अधिसूचनेतील मराठी 
भाषेतील सेवाप्रवेश नियमात भाषांतरामुळे झालेल्या विसंगतीच्या अनुषंगाने पुढील दुरुस्त्या करण्यात येत आहेत : 

शुद्धिपत्र 
वर नमूद दिनांक १२ एप्रिल २०१० च्या अधिसूचनेतील मराठी भाषेतील सेवाप्रवेश नियमातील 

( १) परिच्छेद ३( ख ) ( एक ) 
ज्यांचे वय चाळीस वर्षाहून जास्त नसेल , 
परंतु, अगोदरच सेवेत असलेल्या व्यक्तीबाबत वयोमर्यादा पाच वर्षेपर्यंत शिथिल करण्यात येईल 

या ऐवजी 
ज्यांचे वय त्रेचाळीस वर्षाहून जास्त नसेल , 
परंतु , अगोदरच सेवेत असलेल्या व्यक्तीबाबत वयोमर्यादा पाच वर्षेपर्यंत शिथिल करण्यात येईल 


असा वाचावा . 


" 


( २ ) परिच्छेद क्र . ३( ख ) ( तीन ) 

“ वरील उपखंड ख (दोन) मध्ये नमूद केलेली अर्हता संपादन केल्यानंतर ज्याने कृषीशास्त्र / रेशीम / जीवशास्त्र / प्राणीशास्त्र / वनस्पतीशास्त्र 
या विषयातील किमान तीन वर्षाचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि कोणत्याही उद्योगामधील किंवा शासकीय विभागातील किंवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमातील 
किंवा शासनाने अथवा महामंडळाने स्थापन केलेल्या सांविधिक प्राधिकरणातील / महामंडळातील जबाबदारीच्या पदावरील प्रशासकीय कामाचा 
सात वर्षांचा अनुभव असा एकूण दहा वर्षाहून कमी नसेल इतका अनुभव धारण केला असेल किंवा संबद्ध विषयातील दहा वर्षाहून कमी 
नसेल इतका गुणवत्तापूर्ण संशोधन कार्याचा अनुभव धारण केला असेल 

या ऐवजी 
“ वरील उपखंड ख ( दोन) मध्ये नमूद केलेली अर्हता संपादन केल्यानंतर ज्याने कृषीशास्त्र /रेशीम / जीवशास्त्र/ प्राणीशास्त्र / वनस्पतीशास्त्र 
अथवा वस्त्रोद्योग अभियांत्रिकी या विषयातील किमान तीन वर्षाचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि कोणत्याही उद्योगामधील किंवा शासकीय विभागातील 
किंवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमातील किंवा शासनाने अथवा महामंडळाने स्थापन केलेल्या सांविधिक प्राधिकरणातील / महामंडळातील जबाबदारीच्या 
पदावरील प्रशासकीय कामाचा सात वर्षांचा अनुभव असा एकूण दहा वर्षाहून कमी नसेल इतका अनुभव धारण केला असेल किंवा संबद्ध 
विषयातील दहा वर्षाहून कमी नसेल इतका गुणवत्तापूर्ण संशोधन कार्याचा अनुभव धारण केला असेल " 

असे वाचावे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुनील पोरवाल , 


शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


११ 


गुरुवार , एप्रिल ३०, २०१५ / वैशाख १० , शके १९ ३७ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 

९वा मजला, गो. ते. रुग्णालय संकुल , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३० एप्रिल २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१४ . 
क्रमांक एमसीआय -१२१० / प्र.क्र . २६६ / अधिनियम . 

महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१४ ( २०१४ चा महा. २८ ) 
च्या कलम १ च्या पोट- कलम ( २ ) अन्वये प्राप्त शक्तींचा वापर करत महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , दिनांक ३० एप्रिल २०१५ यास उक्त अधिनियम 
अंमलात येण्याचा दिनांक म्हणून नेमत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . सं . बेनके , 
शासनाचे उप सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


G. T. Hospital Complex , 9th Floor , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated the 30th April 2015 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONERS ( AMENDMENT ) ACT, 2014. 


No. MCI- 1210 /C.R.266 / Acts . — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 1 of 
The Maharashtra Medical Practitioners (Amendment) Act, 2014 (Mah . XXVIII of 2014 ), the Government 
of Maharashtra hereby appoints 30th April 2015 as the date on which the said Act shall come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. BENAKE, 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७ /माघ १३-१९ , शके १९ ३८ 


८ ९ 


मंगळवार , मे ५ , २०१५ / वैशाख १५ , शके १ ९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ५ मे २०१५ 


शुद्धिपत्र 


क्रमांक ग्रापंनि -२०१४ / प्र.क्र .२०३ / पं.रा- २. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक ग्रापंनि -२०१४ /प्र.क्र .२०३ /पं.रा-२ , 
दिनांक २५ मार्च २०१५ याव्दारे , राज्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अहमदनगर , सांगली, वर्धा व गोंदिया या जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येच्या संख्येत वास्तविक तफावत असल्याचे शासनाच्या 
निदर्शनास आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात उक्त चार जिल्ह्यांचे सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सरपंच व उप सरपंच) निवडणूक नियम , १९ ६४ मधील नियम २- अ च्या पोट -नियम ( १) व ( २) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढे विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सुधारणा करून , 

( अ) सोबत जोडलेल्या अनुसूची-१ मध्ये दर्शविल्यामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला 

जाती, अनु . जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यातील महिलांसह ) यांच्यासाठी, राज्यातील ग्रामपंचायती (केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या 
अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या ग्रामपंचायती वगळून) मधील सरपंचाची पदे विनिर्दिष्ट करीत आहे ; आणि 

( ब ) अशा प्रकारे आरक्षित करण्यात आलेल्या सरपंच पदाचे सोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अहमदनगर , सांगली, वर्धा 
व गोंदिया या जिल्ह्यांच्या संदर्भात जिल्हानिहाय वाटप करीत आहे : 

अनुसूची -१ 


( अनु . 


अ . क्र . 


सरपंच पदासाठी आरक्षित करण्यात आलेले प्रवर्ग 

( २ ) 


आरक्षित सरपंच पदाची संख्या 

( ३ ) 


१ 

२ 


अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जमाती 
नागरिकांचा मागास वर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) 
सर्वसाधारण ( सर्व प्रवर्गातील महिलांसह ) 


३ 


३३६८ पदे ( पैकी १६ ९ ० महिलांकरिता ) 
१ ९ ४१ पदे ( पैकी ९ ७ ९ महिलांकरिता ) 
६७७८ पदे ( पैकी ३३ ९ ८ महिलांकरिता ) 
१३०१२ पदे ( पैकी ६५१३ महिलांकरिता ) 
२५०९९ पैकी १२५८० ( महिलांकरिता) 


एकूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


१३ 


अनुसूची-२ 


अ . क्र . जिल्हा 


खुला प्रवर्ग 


बिगर 
अनुसूचित 

क्षेत्रातील 
ग्रामपंचायतींची 

संख्या 


अनुसूचित जाती 

आरक्षित 
सरपंचाची पदे 


अनुसूचित 

जमातीसाठी 
आरक्षित सरपंचाची पदे 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी आरक्षित 

सरपंचाची पदे 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


अनुसूचित जाती व 
अ . जा . महिला 


अनुसूचित जमाती 
व अ. ज . महिला 


नागरिकांचा मागास 

प्रवर्गासाठी व 


सर्वसाधारण व 
सर्वसाधारण महिला 


ना . मा . प्र. महिला 


१० 


१२३ ९ 


७७ 


७७ 


४८ 


४ ९ 


१६७ 


१६८ 


३२६ 


३२७ 


१३ 


७०४ 


४२ 


४२ 


२ 


२ 


९ ५ 


९ ५ 


२१३ 


२१३ 


अहमदनगर 
सांगली 
वर्धा 
गोंदिया 


३० 


५१४ 


३६ 


३७ 


३५ 


३५ 


६ ९ 


७० 


११६ 


११६ 


३४ 


५४८ 


३३ 


३४ 


३ 


४ ९ 


७४ 


७४ 


११७ 


११७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


जी . डी . भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७ /माघ १३-१९ , शके १९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort 

Mumbai 400 001, dated 5th May 2015 


CORRIGENDUM 


No.GPN.2014 /C.R.203/PR - 2.- Whereas , by Government Notification Rural Development 
Department No.GPN - 2014 /C.R.203 /PR - 2 , dated 25th March 2015 Government of Maharashtra 
has specifies the number of offices of Sarpanchas to the Districts in the State ; 


And whereas , it is observed that the population of Ahmadnagar, Sangli, Wardha and Gondia 
is factually different ; 


And whereas , it is expedient to specify that the number of offices of Sarpanchas on the 
population basis of these four Districts ; 


Now therefore, in pursuance of the powers conferred by sub -rule ( 1) and (2 ) of rule 2A of the 
Maharashtra Village Panchayats (Sarpanch and Upa -Sarpanch ) Election Rule , 1964 the 
Government of Maharashtra, hereby amend the said the notification , 


( a ) specifies the number of offices of Sarpanchas in the Village Panchayats in the State 
( excluding the Scheduled Areas declared by the Government of India ) for the Scheduled Castes, 
the Scheduled Tribes, the category of Backward Class of Citizens and Women ( including the 
women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the category of Backward 
Class of Citizens) as shown in Schedule- I appended hereto ; and 

(6 ) allots the offices of Sarpanchas so reserved to the Ahmadnagar , Sangli, Wardha and 
Gondia Districts as shown in Schedule- II appended hereto : 


Schedule - I 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Category of Persons for whom offices 
of the Sarpanchas are reserved 

( 2 ) 


Number of offices of 
Sarpanchas reserved 

( 3 ) 


Scheduled Castes 


3368 (out of which 1690 for women ) 


2 


Scheduled Tribes 


1941 (out of which 979 for women ) 


3 


6778 ( out of which 3398 for women ) 


Backward Class of Citizens 
(including Vimukta Jatis and 
Nomadic Tribes ) 


4 


Open Category 


13012 (out of which 6513 for women ) 


Total ... 


25099 out of which 12580 (women ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


१५ 


Schedule - Il 


Sr. 


Name of 


Number 


Open Category 


No. 


District 


Officers of 
Sarpanchas 
reserved 

for the 
Scheduled 


Officers of 
Sarpanchas 

reserved 


of Village 
Panchayats 
from Non 
Scheduled 


Officers of 
Sarpanchas 
reserved 

for the 

Backward 
Class of Citizens 


for the 
Scheduled 


Areas 


Castes 


Tribes 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


S.C. General 


S. T. General 


B.C.C. General 


General-Women 


and 


and 


and 
ST. Women 


S.C. Women 


B.C.C Women 


10 Ahmadnagar 


1239 


77 


77 


48 


49 


167 


168 


326 


327 


13 Sangli 


704 


42 


42 


2 


2 


95 


95 


213 


213 


30 Wardha 


514 


36 


37 


35 


35 


69 


70 


116 


116 


34 Gondia 


548 


33 


34 


49 


50 


74 


74 


117 


117 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७ /माघ १३-१९ , शके १९ ३८ 


९ ० 


शुक्रवार , मे ८ , २०१५ / वैशाख १८ , शके १ ९३७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मे २०१५ 


, 


अधिसूचना 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक आरपीए. २०१५/ प्र.क्र . १२९ / र-१.- भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे उक्त अधिनियम असे वाचावे) च्या कलम ४४ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( महा. १९ ६६ चा ४१) च्या 
कलम ६ नुसार प्रत्येक महसुली विभागासाठी नियुक्त केलेल्या विभागीय आयुक्तांना, उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांकरिता त्यांच्या महसुली 
विभागासाठी आयुक्त , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam CamaMarg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 8th May 2015 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

2013 . 


ACT , 


No. RPA . 2015 / CR - 129 / R - 1. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 
44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act , 2013 (30 of 2013 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) and of all other 
powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints each Divisional 
Commissioner, appointed under section 6 of Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 
1966 ), to be the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said 
Act , who shall have jurisdiction throughout his respective Revenue Division . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १ ९ ३८ 


१७ 


९ १ 


शनिवार, मे ९, २०१५ / वैशाख १९ , शके १ ९३७ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated 6th May 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANIZED CRIME ACT, 1999 . 


No. SPC - 1315 / C.R.65 - C / D - IX . - In exercise of the power conferred by sub - section ( 1) read 
with sub -section ( 3 ) of section 5 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 (Mah . 
3 of 1999 ), the Government of Maharashtra , with the concurrence of the Chief Justice of the 
Bombay High Court, hereby constitute the Court presided over by Shri S. L. Anekar , Judge , City 
Civil Court and Additional Sessions Judge , Bombay as a Special Court, to deal and try with the 
cases under the Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 for the area comprising Mumbai 
Sessions Division . 


order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. P. DHOTE , 


Legal Advisor -cum Joint Secretary . 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७ /माघ १३-१९ , शके १९ ३८ 


९ २ 


सोमवार, मे ११ , २०१५ / वैशाख २१, शके १ ९ ३७ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ मे २०१५ 


शुद्धिपत्र 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१. 

क्रमांक भूसंपा . २०११ / प्र.क्र . २४६ / झोपनि- २. — गृहनिर्माण विभागाच्या, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग चार - ब मध्ये पृ. १-३ 
वरील पृ-३ वर दिनांक २२ नोव्हेंबर २०११ रोजी, प्रसिद्ध मराठी अधिसूचनेतील, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील भाग दोन मध्ये, 

(i) स्तंभ ४ मधील न.भू.क्र . ५८१/ ओ / ३ बी पै. ऐवजी न.भू.क्र . ५८१/ ओ/ ३/ बी / १ पै, ५८१ / ओ / ३/ बी / १/ १ ते ९ असे वाचावे. 
( ii ) स्तंभ ५ मधील संपादित करावयाच्या जमिनीचे क्षेत्र ३७७३.७५ चौ.मी. या ऐवजी ३८०७.८ चौ.मी. असे वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ग . साळवी , 
शासनाचे उप सचिव . 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 11th May 2015 


CORRIGENDUM 


THE MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT ) ACT, 1971. 


No. Bhusampa. 2011/ C . R. 246/ Zopani- 2. — In the English Copy Government Notification, 
Housing Department No. Bhusampa -2011/C . R. 246 /Zopani-2 , dated the 22nd November 2011 
published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary , Part IV - B , dated the 22nd 
November, 2011 at pages 4-5 , on page 5 in the Schedule appended thereto , in Part II, - 

(i ) in column ( 4 ), for "581/ A/3B Pt . ” read "581/ A/ 3 / B/1pt., 581/ A/ 3 / B/ 1/ 1 to 9 "; 
( ii ) in column ( 5 ) , for “ 3773.75 " read “ 3807.8 ". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


१ ९ 


९ ३ 


शुक्रवार, मे १५, २०१५ / वैशाख २५, शके १ ९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १५ मे २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१४ . 

क्रमांक व्हीपीएम . २०१५ / प्र. क्र . ३ ९ /पंरा.४ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१४ ( २०१४ चा महा . ४३) याच्या कलम १ च्या पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , उक्त 
अधिनियमाची कलमे १, २, ३ आणि ४ ज्या दिनांकास अंमलात येतील तो दिनांक १५ मे २०१५ हा असल्याचे नियत करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . गिरिराज, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, dated the 15th May 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS AND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING 

(AMENDMENT) ACT, 2014 . 


No. VPM . 2015 /CR -39/PR . 4.— In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 1 
of the Maharashtra Village Panchayats and the Maharashtra Regional and Town Planning 
(Amendment ) Act, 2014 (Mah . XLIII of 2014 ), the Government of Maharashtra hereby appoints 
the 15th day of May 2015 , to be the date on which the sections 1, 2 , 3 and 4 of the said Act shall 
come into force . 


. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. GIRIRAJ, 


Principal Secretary to Government. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७ /माघ १३-१९ , शके १९ ३८ 


९ ४ 


शुक्रवार , मे १५, २०१५ / वैशाख २५ , शके १९ ३७ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक १४ मे २०१५ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम , १९ ६२. 


क्रमांक ऊखक . १११५ / प्र.क्र . ०३ / कराधान- ३. - महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम , १९ ६२ (१ ९ ६२ चा महा. ९ ) च्या कलम १२ ब च्या 
खंड ( ई) अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तींचा तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे राज्यातील साखर 
कारखान्यांना शेतकऱ्यांना वाजवी आणि किफायतशीर मूल्य देता यावे यासाठी २०१४-१५ या वर्षासाठी दिलेल्या अथवा देय असलेल्या ऊस खरेदी 
कराची संपूर्ण करमाफी करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 


शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 


MadamCama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 14th May 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PURCHASE TAX ON SUGARCANE ACT , 1962. 


No. SCPT . 1115/ C.R.03/ Taxation- 3. — In exercise of the powers conferred by clause ( e ) of 
section 12B of theMaharashtra Purchase Tax on Sugarcane Act, 1962 (Mah . IX of 1962) and of all 
the powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , exempts the whole 
of the Sugarcane purchase tax paid or payable by the sugar factories in the State for the year 
2014-15 , to give the fair and remunerative price to the farmers . 


By the order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


२१ 


शुक्रवार, मे १५, २०१५ / वैशाख २५, शके १ ९ ३७ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ मे २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १९ ६२ . 

क्रमांक ऊखक -१०१४ / प्र.क्र . १० / कराधान -०३. - महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम , १९ ६२ ( १९ ६२ चा महा.९ ) च्या कलम १२- ख च्या 
खंड ( घ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तींचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे अधिसूचना क्र . ऊखक -१०१० / प्र.क्र . ४८ / कराधान ०३, दिनांक ६ 
मार्च २०१३ रद्द करून यासोबत जोडलेल्या अनुसुचीच्या स्तंभ ( ग) मध्ये विनिदिष्ट केलेल्या अटींच्या अधीन राहून स्तंभ ( ख ) मध्ये नमूद 

केलेल्या 
मर्यादेपर्यंत ऊस खरेदी करातून स्तंभ ( क) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या साखर कारखान्यांना स्तंभ (ग) मध्ये नमूद दिनांकापासून ऊस खरेदी करातून माफी 
देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


अटी 


साखर कारखान्यांचा वर्ग 

( क ) 
१ सहकारी साखर कारखाने , 
२ बूट ( BOOT ) तत्त्वावर सह - वीज निर्मिती 

करणारे सहकारी साखर कारखाने , 
३ खाजगी साखर कारखाने . 


कर माफीची मर्यादा 

( ख ) 
संपूर्ण ऊस 


( ग ) 


खरेदी कर 


( १ ) या साखर कारखान्यांनी ऊसाच्या चिपाडापासून वीज निर्मिती 

करण्यासाठी सह - वीज निर्मिती प्रकल्प स्थापित आणि 

कार्यान्वित केला असला पाहिजे . 
( २ ) या साखर कारखान्यांनी महावितरण ( महाराष्ट्र राज्य 

विद्युतवितरण कंपनी मर्यादित ) यांच्याकडून मिळालेले पात्रता 

प्रमाणपत्र धारण केले असले पाहिजे. 
( ३ ) या साखर कारखान्यांकडे महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर विभाग 

राबवित असलेल्या ऊस खरेदी कर अधिनियम आणि इतर 

कायदेअंतर्गत कुठल्याही प्रकारची थकबाकी प्रलंबित नसावी. 
( ४ ) वर्ष २०१३-१४ आणी वर्ष २०१४-१५ ही वर्षे वगळून सलग 

दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ऊस खरेदी कराच्या भरण्यातून 

दिलेली सूट अनुज्ञेय असेल . 
( ५ ) पात्रता प्रमाणपत्रात नमूद केलेली द्रव्यविषयक कमाल मर्यादा 

संपत असेल त्या दिनांकापर्यंत किंवा पात्रता प्रमाणपत्रात 
नमूद केलेल्या कालावधीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत , यापैकी जे 
आधी घडेल तोपर्यंत , असे साखर कारखाने ऊस खरेदी 

कराची सूट मिळण्यासाठीच्या दाव्यास पात्र ठरतील. 
( ६ ) सहकारी साखर कारखान्यांनी सह वीज निर्मिती प्रकल्प जर 
( क ) १ एप्रिल २००६ पूर्वी कार्यान्वित केला असेल तर , असे 

कारखाने ऊस खरेदी करातून सूट/मिळण्यासाठीच्या 
दाव्यास १ एप्रिल २००६ पासून पात्र ठरतील; 


भाग चार - ब -४ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


( ख ) १ एप्रिल २००६ रोजी किंवा त्यानंतर कार्यान्वित केला 

असेल तर , असे साखर कारखाने ऊस खरेदी कराची 
सूट मिळण्यासाठीच्या दाव्यास उक्त प्रकल्प कार्यान्वीत 

झालेल्या दिनांकापासून पात्र ठरतील. 
( ७ ) खाजगी साखर कारखाने आणि बूट ( BOOT) तत्त्वावरील 

सहकारी साखर कारखाने यांनी सह- वीज निर्मिती प्रकल्प जर 
( क ) १४ जुलै २०१० पूर्वी कुठल्याही कालावधीत कार्यान्वित 

केला असेल तर , असे साखर कारखाने ऊस खरेदी 
कराची सूट मिळण्यासाठीच्या दाव्यास १४ जुलै २०१० 


पासून पात्र ठरतील . 


( ख ) १४ जुलै २०१० रोजी किंवा त्यानंतर कार्यान्वीत केला 

असेल तर , असे साखर कारखाने ऊस खरेदी कराची 
सूट मिळण्यासाठीच्या दाव्यास उक्त प्रकल्प कार्यान्वीत 

झाल्याच्या दिनांकापासून पात्र ठरतील. 
( ८ ) वरील नमूद साखर कारखान्यांना दिलेली ऊस खरेदी कर सूट 

ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ चा शासन निर्णय क्रमांक 
बगास -२०१३/ प्रक्र १६५ / ऊर्जा-०७, मध्ये नमूद 

अटींची 
पूर्तता केल्यानंतरच अनुज्ञेय राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


२३ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15 May 2015 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PURCHASE TAX ON SUGARCANE Act , 1962. 

No. SCPT . 1014 / CR 10 / Taxation - 03. - In exercise of the powers conferred by clause (d ) of 
section 12B of the Maharashtra Purchase Tax on Sugarcane Act , 1962 (Mah . IX of 1962) and in 
supersession of the Government Notification , Finance Department No.SCPT- 1010 /CR 48 / Taxation 
3th dated 6th March 2013 , the Government of Maharashtra hereby with effect from the date 
mentioned in column (c), exempts the sugarcane purchase tax payable by the sugar factories 
specified in column (a ), to the extent mentioned in column (b ) subject to the conditions specified 
in column (c ) of the Schedule appended hereto . 

Schedule 


Class of sugarcane Factories 


Conditions 


Extent of 
tax exemption 

(b ) 


( a ) 


( c ) 


1 Co- opertative Sugar 

Whole of 
Factories 

Sugarcane 
2 Co-operative Sugar Factories purchase tax 

that operate project for 
co - generation of electricity on 

the principles of BOOT, 
3 Private Sugar Factories . 


( 1 ) Sugar factories should have 

intstalled and commissioned a 
project for co - generation of 
electricity from the waste of 

sugarcane i.e. bagasse . 
(2 ) The Sugar Factory shall hold the 

Eligibility Certificate issued by 
MAHAVITARAN (Maharashtra 
State Electricity Distribution 

Company Ltd.) 
( 3 ) The Sugar Factories shall not 

have any outstanding dues 
available for recovery under the 
Maharashtra Purchase Tax on 
Sugarcane Act, 1962 and any 
other Acts . Administered by the 
Maharashtra Sales Tax 

Department. 
( 4 ) The exemption shall be 

admissible for a continuous 
period of ten years only , 
excluding the years 2013-14 and 

2014-15 
(5 ) Sugar Factories shall be entitled 

to claim the exemption from the 
payment of sugarcane purchase 
tax upto the date on which the 
monetary ceiling gets exhausted 
or till the last day of the period , 
mentioned in the Eligibility 
Certificate, whichever is 

earlier . 
(6 ) In case of co -operative Sugar 

Factories where the project for 
co -generation of electricity is 
commissioned , 


भाग चार - ब -४ अ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


(a ) Before the 1st April 2006 , then 

such Sugar Factories shall be 
entitled to claim exemption 
from payment of sugarcane 
purchase tax with effect from 

1st April 2006 ; 
(b ) On or after 1st April 2006 , 

then , such Sugar Factories 
shall be entitled to claim 
exemption from payment of 
sugarcane purchase tax with 
effect from the date of 
commencement of the said 

project. 
( 7 ) In case of a co -operative Sugar 

Factories that operates project 
for co - generation of electricity on 
the principles of BOOT basis and 
private Sugar Factories where 
the project for co - generation of 
electricity is commissioned , 
(a ) At any time prior to 14th July 

2010 then , such Sugar 
Factories shall be entitled to 
claim exemption from 
payment of sugarcane 
purchase tax with effect from 

the 14th July , 2010 . 
(b ) On or after 14th July 2010 , 

then such Sugar Factories 
shall be entitled to claim 
exemption from payment of 
sugarcane purchase tax with 
effect from the date of 
commencement of the said 

project . 
( 8 ) The exemption from payments of 

sugarcane purchase tax to the 
Sugar Factories mentioned 
hereinabove shall be admissible 
subject to the conditions laid 
down in the Government 
Resolution bearing No. || 4-2013 
9.375.8 & 9 / 301-6 dated the 
31st January 2014 , issued by 
Industry , Energy and 
Labour Department. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १ ९ ३८ 


२५ 


९ ६ 


शुक्रवार, मे १५, २०१५ / वैशाख २५, शके १ ९ ३७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 15th May 2015 


NOTIFICATION 


NANDED SIKH GURUDWARA SACHKHAND SHRI HAZUR APCHALNAGAR SAHIB ACT, 1956 . 


No. GUR - 2014 /C.R . 287/ J - 7 ( A ) .— Whereas , the Government of Maharashtra has , vide 
Government Notification , Revenue and Forests Department, No. GUR - 2014 /C.R.287/ 2014 / J -7A , 
dated the 17th March 2015 , issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 4 ) and (5 ) 
of section 6 of the Nanded Sikh Gurudwara Sachkhand Shri Hazur Apchalnagar Sahib Act , 1956 
(Hyd . Act No. XXXVII of 1956 ), constituted the Nanded Sikh Gurudwara Sachkhand Shri Hazur 
Apchalnagar Sahib Board consisting of the thirteen members specified therein ; 


And whereas , clause (viii ) of sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act provides that the said 
Board shall consist of four members nominated by the Sachkhand Hazuri, Khalsa Diwan , Nanded ; 


And whereas , the President of the Sachkhand Hazuri Khalsa Diwan , Nanded has vide letter 
dated 19th March 2015 forwarded to the State Government nomination of Paramjot Singh Arjun 
Singh Chahel, Surender Singh Ajayab Singh , Bhaginder Singh Gurcharan Singh and Ranjeet Singh 
Khanda Singh Kamthekar , to be the members of the said Board ; 


And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to notify the above 
mentioned persons nominated by the Sachkhand Hazuri Khalsa Diwan , Nanded as members of 
the said Board ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub sections (4 ) and (5 ) read with clause 
( viii) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby amends 
the said notification as follows : 


In the said Notification , in the Schedule , after entry 13 the following shall be added , namely : 


" 14. Paramjot Singh Arjun Singh Chahel, 


15. Surender Singh Ajayab Singh , 


Nominated under 
section 6 ( 1 ) ( viii ).” . 


16. Bhaginder Singh Gurcharan Singh 


17. Ranjeet Singh Khanda Singh Kamthekar 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


K. P. WADTE , 
Deputy Secretary to Government. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७ /माघ १३-१९ , शके १९ ३८ 


९ ७ 


शनिवार , मे १६, २०१५ / वैशाख २६ , शके १ ९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ मे २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम . 

क्रमांक व्हीपीएम -२०१५ / प्र. क्र . ३९ /पं. रा -४. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( १९ ५ ९ चा ३ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ५२ च्या पोट -कलमे ( २) व ( २ ब ) आणि महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम 
( १९ ०४ चा १) याचे कलम १५ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , पुढील आदेशापर्यंत : 

( एक ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ५२ च्या पोट -कलम ( २ ) च्या प्रयोजनार्थ, पंचायत समिती स्तरावर पदस्थापित केलेला पदसिद्ध 
नगररचना अधिकारी म्हणून, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा. ३७ ) अन्वये नियुक्त केलेल्या 
जिल्हास्तरीय नगररचना अधिकाऱ्यांची ; आणि 

( दोन ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ५२ च्या पोट -कलम ( २ ब ) च्या प्रयोजनार्थ, जिल्हा परिषदेमध्ये पदस्थापित केलेला नगररचना 
विभागाचा पदसिद्ध जिल्हा प्रमुख म्हणून, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा. ३७ ) अन्वये नियुक्त 
केलेल्या विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांची नियुक्ती करीत आहे. 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . गिरिराज , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७ / माघ १३-१९, शके १९ ३८ 


२७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 

Mumbai 400 001, dated 16th May 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT AND MAHARASHTRA GENERAL CLAUSES ACT. 


as 


No.VPM -2015 /C.R . 39 /PR -4.- In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 2 ) and 
( 2B ) of section 52 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959) (hereinafter referred to 

“ the said Act ” ) read with section 15 of the Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), the 
Government of Maharashtra hereby , until further orders, appoints, 

(i) the District Level Town Planning Officer, appointed under the Maharashtra Regional 
Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ), as an ex -officio Town Planning Officer , 
posted at the Panchayat Samiti level for the purposes of sub -section (2 ) of section 52 of the 
said Act ; and 


( ii) the Divisional Joint Director , Town Planning , oppointed under the Maharashtra 
Regional Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ), as an ex -officio District Head of 
the Town Planning Department, posted at the Zilla Parishad , for the purposes of sub -section 
( 2B ) of section 52 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


V. GIRIRAJ , 
Principal Secretary to Government. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २-८ , २०१७ /माघ १३-१९ , शके १९ ३८ 


९ ८ 


शनिवार , मे १६, २०१५ / वैशाख २६, शके १ ९ ३७ 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
हुतात्मा राजगूरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ मे २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी अधिनियम , २०१४ . 

क्रमांक मविवि . २०१३ /( १० ९ /१३) /विशि-४.-महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी अधिनियम, २०१४ ( २०१४ चा महा. ६) मधील 
कलम (३), पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १५ मे, २०१५ पासून महाराष्ट्र 
नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, नागपूर मुख्यालय, नागपूर येथे स्थापन करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . संजय चहांदे , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg, Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated 15th May 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT , 2014. 


No. NLU. 2013/( 109/13)/UNI-4.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of 
section 3 of the Maharashtra NationalLaw University Act, 2014 (Mah . VIof 2014 ), the Government 
of Maharashtra hereby appoints the 15th May 2015 to be the date on which the Maharashtra 
National Law University, Nagpur having it headquarters at Nagpur , shall be established . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SANJAY CHAHANDE , 


Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


